महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य 
अकादमीच्या सन २०१७-२०१८ चे 
पुरस्कार प्रदान सोहळ्याच्या खर्चास 
मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.हिंसाअ-७०१९ (११)/प्र.क्र.१३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ : १ शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, क्र.हिंसाअ- 

२०१२/पुनिब/प्र.क्र.२२९/सां.का.४,दिनांक १ मार्च, २०१३ 

२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.हिंसाअ-२०१२/पुनिब/ 
प्र.क्र.२२९/सां.का.४,दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१३ 

३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.हिंसाअ-७०१५ /प्र. क्र. ७१/ 
सां.का.४, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०१५ 

४ महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी यांचे पत्र क्र.मराहिंसाअ/१५/२०१८, 
दिनांक ०४ जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी व उत्तेजनासाठी महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य 
अकादमीची दिनांक ९ मार्च,१९८२ रोजी शासनामार्फत स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर 
अकादमीमार्फत हिंदी भाषेच्या उन्नतीसाठी विविध योजना कार्यान्वित करण्यासाठी व त्या 
योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात विभागाच्या उपर्निर्दिष्ट क्र. १ व २ अन्वये मार्गदर्शक 
नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या 
समितीद्वारे सन २०१७-२०१८ या वर्षासाठी निवडण्यात आलेल्या पुरस्कारार्थींना पुरस्कार प्रदान 
सोहळयासाठी येणा-या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या सन २०१७-२०१८ या 
वर्षासाठी पुरस्कार वितरण सोहळयाच्या खालील बाबवार खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र तपशील रक्‍कम 
7 मानचिन्ह 
१) नर्मद पुरस्कार - (२) रु. १८,०००/- 
२) जीवन गौरव पुरस्कार - (८) रु. ६२,४००/- २,१०,४००/- 
३) वाडमय पुरस्कार- (२० रु. १,३०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः हिंसाअ-७०१९ (११)/प्र.क्र.१३/सां.का.४ 


२. | निमंत्रण पत्रिका, sax, जाहिरात, मानपत्र 
१) निमंत्रणपत्रिका, बॅनर, जाहिरात, मानपत्र डिझाईन रुपये १५,०००/- 
२) निमंत्रण पत्रिका छपाई रुपये २०,०००/- 
३) मानपत्र प्रिंटींग व फ्रेमिंग रुपये ७,०००/- १,४६,५००/- 
४ बॅनर छपाई व फिटींग (माउटिंग) रुपये २५,०००/- 
५) स्मरणिका डिझाईन व छपाई रुपये ७५,०००/- 
६) पोस्टेज रुपये ४,५००/- 
३. | रंगमंच सजावट 
१) नेपथ्य, रंगमंच, ध्वनी व प्रकाशा रुपये ४५,०००/- 
२) फुलांची सजावट (फ्लोरीस्ट) रुपये १२,०००/- ee 
3) रांगोळी रुपये 4,000/- 
४. | सभागृह भाडे ९०,०००/- 
५. | सांस्कृतिक कार्यक्रम ७५,०००/- 
६. । जाहिरात ५०,०००/- 
छायाचित्रीकरण/ध्वनीचित्रीकरण २०,०००/- 
निवेदक मानधन ७,१००/- 
. | भोजन, वहा व अल्पोपहार ९०,०००/- 
हि ०. | प्रवासखर्च (मान्यवर, पुरस्कार विजेते आणि अकादमी सदस्य) ९०,०००/- 
|... पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक, मान्यवर (जास्तीत जास्त २) व अकादमीचे १,१०,०००/- 
सदस्य - निवास व्यवस्था 
१२. | सत्कारासाठी पुस्तक खरेदी ५,०००/- 
१३. | सत्कारासाठी शॉल खरेदी ९,०००/- 
१४. | अंतर्गत प्रवास ४५,०००/- 
१५. । समन्वयक मानधन ५,०००/- 
१६. । स्वयंसेवक मानधन १०,०००/- 
१७. संकीर्ण १०,०००/- 
एकूण खर्च | १०,३५,०००/- 


२. या प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, प्रधान लेखाशिर्ष २२०५, कला व 
संस्कृती, १०२ कला संस्कृती यांचे प्रचालन, (०८) (०१) (२२०५ १६८८) ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ च्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थसं-३, 
दिनांक 2 एप्रिळ, २०१८ मधील परिच्छेद क्रमांक ७ (१) (अ), (७, (८) परिशिष्टातील अट क्र. ८ 
मधील ४, ५, ९ आणि १० ची पुर्तता होत आहे. याबाबत पडताळणीची जबाबदार संचालक, 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांची राहील. 


४. सदर प्रस्ताव, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-३, अ.क्र.४ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हिंसाअ-७०१९ (११)/प्र.क्र.१३/सां.का.४ 


परिच्छेद क्र. २७ (२) अ नुसार प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


५. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
सहसंचालक, महाराष्ट्र हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०२२०१६१६२७५५२३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2019.02.20 16:20:39 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

५. सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२, मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र राज्य 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १/२, मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र राज्य 

१०.अवर सचिव, अर्थसंकल्प, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


